राज्य सरोवर संवर्धन योजनेंतर्गत बुलढाणा 
नगरपरिषदेतीळ संगम तलावाच्या संवर्धनाच्या 
कामांसाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२३/प्र.क्र.०९ /आस्थापना (अ) 
नवीन प्रशासन भवन, १५ वा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २५ ATA, २०२३ 
वाचा :- 


पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: रासयो-२०२३/प्र.क्र.०९ /आस्थापना (आ), दि. २० फेब्रुवारी, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद sh. ३ मधील silos wv येथे नमूद “ई-कुबेर 
प्रणालीद्वारे थेट मुख्याधिकारी, बुलढाणा नगरपरिषद, जि. बुलढाणा यांच्या बँक खात्यात जमा करावे” 
ऐवजी 
“ई-कुबेर प्रणालीद्वारे थेट मुख्याधिकारी, बुलढाणा नगरपरिषद, जि. बुलढाणा यांचे बँक खाते-॥॥/5 
Sangam Talavacha Paryavaran Savardhan Nidhi, खाते क्र.१६६५१०४०००००६१७० मध्ये जमा करावे.” 
असे वाचावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०३२५१५४०४०३००४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


a» i 0 H ही R {ANGE DEPARTMENT, postalCode=4( =I ra, 

RAMCHANDRA  - जर - 
BANDPATTE 70s 

(म. रा. बंदपट्टे) , 

अवर सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 


महाराष्ट्र शासन 


igitally signed by MANOHAR RAMCHANDRA BANDPATTE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ICode: 


प्रत, 
१. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री (पर्यावरण व वातावरणीय बदल ) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. प्रधान सचिव (पर्यावरण व वातावरणीय बदल), मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. सह सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मुख्याधिकारी, बुलढाणा नगरपरिषद,जि. बुलढाणा. 
९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) १. महाराष्ट्र मुंबई-४०००२० 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई- ४०००२० 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः रासयो-२०२३/प्र.क्र.०९ /आस्थापना (अ) 


११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

१२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) २. महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्व मुंबई-४०००५१. 

१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१५. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

१६. संचालक, SU व कोषागरे, मुंबई 

१७. FAT परिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

१८. वित्त विभाग (कार्यासन क्रमांक व्यय-१६/अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१९. नियोजन विभाग, कार्यासन क्र.१४७२, मंत्रालय, मंबई. 

२०. रोखझाखा, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


